Reg.No.NPCITY/ 236/ 2018-20 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ४ , अंक २७]] 


गुरूवार ते बुधवार , ऑगस्ट २-८ , २०१८ / श्रावण ११-१७, शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे ८ , किंमत : रुपये ८.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - अमरावती विभागीय 

पुरवणी 


( भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा., अ . क्र . ११२. 

आयुक्त , महानगरपालिका , यांजकडून 
क्र . अमनपा - ससंनर- फेरबदल- १४११-२०१८. 

अमरावती शहराची मंजूर विकास योजना ( सु .) शासनाचे नगर रचना विकास विभागाची अधिसूचना टिपीएस -२८ ९२-११८०-सीआर-९० 
९ २( बी )-युडी -१३, दिनांक ४ डिसेंबर , १९९ २ अन्वये मंजूर केली असून पुढे ती दिनांक २५-२-१९९ ३ पासून अंमलात आली आहे . अमरावती 
महानगरपालिकेने या मंजूर विकास योजनेच्या आराखड्यामध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ (१) अन्वये खालील 
अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे फेरबदल करण्याचे ठरविले आहे . 


अनुसूची 


अ . क्र . 


प्रस्तावित फेरबदल 


शहर सुधार सभा ठराव 
क्रमांक /दिनांक 

( ३ ) 
१२ 


सर्वसाधारण सभेत कायम 
केल्याचादिनांक 

( ४ ) 
१६-०४-२०१८ 


( १ ) 


१ 


०४-०४-२०१८ 


( २ ) 
मौजे अमरावती स्थित नझुल सीट क्र . ८० सी , भुखंड क्र . १३९ 
क्षेत्र १४३.८० चौ . मी.-रस्ता भूखंड क्र .-१४१ क्षेत्र-६ ९८.७० चौ . मी . 
रस्ता व भूखंड क्र . १४४ क्षेत्र ११.१० चौ.मी. या शासकीय 
रस्ता व पडीत जागेवर असलेले अमरावती महानगरपालिकेचे 
विकास योजना सुधारित नकाशानुसार असलेले आरक्षण क्र .५१४ 
( अंबादेवी व एकविरा देवी प्रकल्प ) वगळून निवासी वापर 
क्षेत्रात समाविष्ट करणेबाबत . 


आयुक्त, महानगरपालिका, अमरावती यांनी दिनांक घालून स्वाक्षांकीत केलेला अमरावती शहराच्या विकास योजना भाग नकाशा महानगरपालिका 
कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत जनतेच्या अवलोकनार्थ खुला ठेवण्यात आला आहे . 

ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याचेतारखेपासून एक महिन्याचे( ३० दिवस ) आत उपरोक्त फेरबदलाच्या संदर्भात 
नागरिकांकडून ज्या सूचना/ हरकती प्राप्त होतील, त्यावर उक्त फेरबदलांचे प्रस्ताव शासनाकडेमंजुरीस्तव सादर करण्यापुर्वी विचार करण्यात येईल . 


अमरावती : 
दिनांक १९ जुलै २०१८ . 
अ .-एक - अ-१ (१६३०) . 


( अवाच्य ), 

आयुक्त , 
अमरावती महानगरपालिका, अमरावती. 


. 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २-८ , २०१८- / श्रावण ११-१७ , शके १ ९ ४० 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ११३ . 

BY COMMISSIONER ,MUNICIPAL CORPORATION 
Modification under Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 to 

Sanctioned Development Plan of Amravati (Revised ) 


No. AMC - ADTP- Modi. - 1411-2018. 

The Devlopment Plan of Amravati (R ) has been sanctioned by the Government in Urban Development by 
Notification No. TPS - 2892-1180 - CR - 90-92 (B ) -UD - 13, dated 4th December, 1992 and it has come into force with 
effect from 25th February, 1993. AmravatiMunicipal Corporation through its General Body Resolution intends to make 
the following modification U /s 37 ofMaharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 to the sanctioned Develop 
ment Plan of Amravati (Revised ). 

SCHEDULE 


Sr. No. 


Proposed Modification 


Shahar Sudhar Samiti 
Resolution No. & Date 

( 3 ) 

12 
04-04-2018 


General Body Meeting 
Confirmation Date 

( 4 ) 


( 1 ) 


1 


16-04-2018 


( 2 ) 
Land out of Nazul Sheet No. 80c , PlotNo. 
139 Area 143.80 Sq . M. Road Land Plot 
No. 141 Area 698.70 Sq. M.Road Land and 
Plot No. 144 Area 11.10 Sq. M.Government 
Road and padit Land to be Deleted & 
Included in Residential Zone . 


The copies of the plan showing there on the above said modification in the Development Plan of Amravati ( R ). 
signed and Dated by the Commissioner,Municipal Corporation , Amravati along with the copies of Guidelines of the 
Government for Modification were kept in the office of AmravatiMunicipal Corporation for inspection by the public 
during office hours on all working days . 

The suggestions and objections from any person which may be received in writing by the Municipal Corporation , 
Amravati in respect of the above said modifications to the Development Plan of Amravati within the period of one 
month ( 30 days) from the date of publication of this notice in the Official Gazette shall be considered by this 
corporation before submitting it to Government for sanction . 


Amravati : 
Dated the 19th July 2018 . 


(Illegible), 

Commissioner, 
AmravatiMunicipal Corporation , 

Amravati. 


भाग १- अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ११४ . 

अध्यक्षा , नगर परिषद , यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये आरक्षण क्रमांक ३ चा 

वापर ग्रामिण रुग्णालयासाठी किरकोळ फेरबदल करणेबाबत . 
क्र . नपपा - बांधकाम विभाग -३१२ अ - २०१८. 

पातुर शहराची विकास योजना शासनाने नगर विकास आणि आरोग्य विभाग ठराव क्रमांक टी.पी.एस. २५७६-११२५ युडी ५, दिनांक २५ जून 
१ ९ ७६ अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक १ ऑगस्ट, १ ९ ७६ पासुन अंमलात आलेली आहे . सदर विकास योजना आराखड्यात आरक्षित असलेले 
आरक्षण क्र . ३ प्ले ग्राऊंड करीता आरक्षित असून सदर जागेचा वापर ग्रामिण रुग्णालयाकरीता नगर परिषदेने तिचे दिनांक २४ नोव्हेंबर, २०१७ 
सर्वसाधारण सभेतील ठराव क्रमांक २ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १ ९६६ चे कलम ३७ अन्वये सर्व्हे नंबर १९/ १ व १६/१ मध्ये 
०.७१ + ०.२८ असे एकूण ०.९९ आर किरकोळ फेरबदल करण्याचे ठरविले आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २-८ , २०१८- / श्रावण ११-१७, शके १९ ४० 


३ 


वरील उल्लेखिल्याप्रमाणे प्रस्तावित किरकोळ फेरबदल दर्शविणारा नकाशा तयार केला असून सदर नकाशा नगर परिषदेच्या कार्यालयात 
कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळात जनतेच्या अवलोकनासाठी खुला ठेवण्यात आला आहे . 

पातुर शहराच्या विकास योजनेत करावयाच्या उपरोक्त प्रस्तावित किरकोळ फेरबदलाबाबत ज्यांचा सूचना किंवा हरकती असतील त्यांनी ही 
सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिध्द झालेल्या तारखेपासून एक महिन्याचे आत अध्यक्ष, नगर परिषद , पातुर यांना लेखी कळवाव्यात . 


सौ . प्रभाताई भिमराव कोथळकर , 


पातुर : 
दिनांक १३ जुलै २०१८ . 


अध्यक्षा , 
नगर परिषद , पातुर . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ११५ . 


BY PRESIDENT,MUNICIPAL COUNCIL 


Minor Modification to sanctioned Development Plan of Patur Town under Section 37 of 
Maharashtra Regionaland Town Planning Act, 1966 for changing the Site No. 3 

for Rural Hospital. 


No. MCP- C.D.- 312 A- 2018. 


The Devlopment Plan of Patur has been sanctioned by the Government under GovernmentResolution Urban 
Development and Public Health Department No. TPS 2576-1125 -UD -5 , Dated 25th June 1976 and has come into 
force w.e.f. 1st August 1976 and as According to this Development Plan in the reserve Site No. 03 (Play Ground ). 
The Municipal Council Patur have decided to minor Modification to reserve admeasuring General Body resolution 
No. 2 , Dated 24 November 2017 under Section Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 , Rule 37, Sr. No. 
19/1 and 16/1 0.71 +0.28 Total 0.99 R. proposed MinorModification . 


The Plan Showing the aforesaid proposed Minor Modification Signed & Dated by the President, Municipal 
Council, Patur is kept open in the Office of the Municipal Council, Patur on all working days during the office hours 
for inspection by the public . 


Any perosn who has any ojbection or suggestion in respect of the said proposed Minor Modification to the said 
Development Plan of Patur should communication the same in writing to the President, Municipal Council , Patur 
within one month from the date of Publication of this notice in Maharashtra Government Gazette . 


Patur : 
Dated the 13th July 2018 . 


SAU . PRABHATAI B. KHOTHALKAR , 

President, 
Municipal Council , Patur. 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २-८ , २०१८/ श्रावण ११-१७, शके १९ ४० 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिध्द झालेल्या आहेत . 


१४ 


शुक्रवार , जुलै २० , २०१८ / आषाढ २९ , शके १९ ४० 


भाग १- अ ( असा .) ( अ.वि.पु. ) म . शा . रा ., अ . क्र . ५९ . 

जिल्हाधिकारी, यांजकडून 

आदेश 


क्र - अ.का.- १ - नपाप्र- कावी -९१३-२०१८. 

महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती ( अध्यक्षाची निवडणूक ) १९ ८१ चे नियम ७- अ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , डॉ . राजेश 
देशमुख, जिल्हाधिकारी, यवतमाळ या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , कळंब नगर पंचायतीच्या दिनांक २५-५-२०१८ रोजी घेण्यात आलेल्या अध्यक्ष 
पदाचे निवडणुकीमध्ये खालील अनुसूचित नमूद उमेदवार अध्यक्ष म्हणून निवडून आले आहेत. 

अनुसूची 
निवडून आलेल्या अध्यक्षाचे नाव शेरा ( जर राखीव असेल तर कोणासाठी ) 


अ.क्र . 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


सुनिता संतोषराव डेगमवार 


ना . मा . प्र.( महिला ) 


यवतमाळ : 


डॉ . राजेश देशमुख, 
जिल्हाधिकारी, यवतमाळ . 


दिनांक १२ जुलै , २०१८ . 


भाग १- अ ( असा .) ( अ.वि.पु.) म . शा . रा ., अ.क्र . ६० . 


BY COLLECTOR 


ORDER 


No. ak- 1 - MCA- ws- 913-2018. 


In exercise of the power vested in me under Section 7 - A of the Maharashtra Municipal Councils , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २-८ , २०१८ / श्रावण ११-१७, शके १९ ४० 


Nagar Panchayats ( President Election) Rules 1981 , I, Dr. Rajesh Deshmukh, Collector, Yavatmal, hereby 
publish the name of the person who has been declared elected as President of the Nagar Panchayats, 
Kalamb in the Election held on 25-5-2018 as below. 


SCHEDULE 


Sr. No. 


Name of the President 

Elected 


Remarks (whether the seat is 
Reserved and if so for whom ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 


Sunita Santoshrao Degamwar 


O.B.C. (Women ) 


Yavatmal : 
Dated the 12th July 2018 


DR . RAJESH DESHMUKH , 

Collector, 
Yavatmal. 


भाग १ - अ ( असा .) ( अ.वि.पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ६१ . 

जिल्हाधिकारी, यांजकडून 

आदेश 


क्र - अ.का.- १ - नपाप्र - कावी- ९१४-२०१८. 

महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम ५१ अ( ४) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , 
डॉ . राजेश देशमुख , जिल्हाधिकारी , यवतमाळ या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , कळंब नगर पंचायतीच्या दिनांक २५-५-२०१८ रोजी घेण्यात 
आलेल्या उपाध्यक्षाचे निवडणुकीमध्ये खालील अनुसूचित नमूद उमेदवार उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आले आहेत. 

अनुसूची 


अ.क्र . 


निवडून आलेल्या उपाध्यक्षाचे नाव 


शेरा ( जर राखीव असेल तर कोणासाठी ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


मनोज पद्माकरराव 


निरंक 


डॉ . राजेश देशमुख , 
जिल्हाधिकारी , 


यवतमाळ : 


दिनांक १२ जुलै २०१८ . 


यवतमाळ . 


भाग १- अ ( असा .) ( अ.वि.पु. ) म . शा . रा ., अ.क्र . ६२ . 


BY COLLECTOR 


ORDER 


No. ak- 1 - MCA- WS- 914-2018. 


In exercise of the power vested in me under Section 51- A (4 ) of the Maharashtra Municipal Coun 
cils, Nagar Panchayats ( Vice - President Election) Rules 1981, I, Dr. Rajesh Deshmukh, Collector, Yavatmal, 
hereby publish the name of the person who has been declared elected as Vice - President of the Nagar 
अ .- एक - अ -२ ( १६३० ). 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २-८ , २०१८/ श्रावण ११-१७, शके १९ ४० 


Panchayats, Kalamb in the Election held on 25-5-2018 as below. 


SCHEDULE 


Sr. No. 


Name of the Vice President 

Elected 


Remarks (whether the seat is 
Reserved and if so for whom ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 


Manoj Padmakarrao Kale 


Nil 


Yavatmal : 
Dated the 12th July 2018 


DR . RAJESH DESHMUKH , 

Collector, 
Yavatmal. 


भाग १- अ ( असा.) ( अ.वि.पु. ) म . शा . रा., अ . क्र . ६३ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 

आदेश 
क्र - अ.का.- १- नपाप्र - कावी- ९१६-२०१८. 

महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती ( अध्यक्षाची निवडणूक ) १९ ८१ चे नियम ७- अ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , डॉ . राजेश 
देशमुख , जिल्हाधिकारी , यवतमाळ या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , झरीजामणी नगर पंचायतीच्या दिनांक २३-५-२०१८ रोजी घेण्यात आलेल्या 
अध्यक्ष पदाचे निवडणुकीमध्ये खालील अनुसूचित नमूद उमेदवार अध्यक्ष म्हणून निवडून आले आहेत . 

अनुसूची 
निवडून आलेल्या अध्यक्षाचे नाव शेरा ( जर राखीव असेल तर कोणासाठी ) 
( २ ) 

( ३ ) 
राजु मोहन मोहितकर 

खुला 


अ . क्र . 


( १ ) 


१ 


यवतमाळ : 
दिनांक १२ जुलै , २०१८ . 


डॉ . राजेश देशमुख, 
जिल्हाधिकारी , यवतमाळ. 


भाग १- अ ( असा .) ( अ.वि.पु.) म . शा . रा ., अ.क्र . ६४ . 


BY COLLECTOR 


ORDER 


No. ak - 1 - MCA- WS- 916-2018. 


In exercise of the power vested in me under Section 7 - A of the Maharashtra Municipal Councils , 
Nagar Panchayats ( President Election) Rules 1981 , I Dr. Rajesh Deshmukh, Collector, Yavatmal, hereby 
publish the name of the person who has been declared elected as President of the Nagar Panchayats , 
Zarijamni in the Election held on 23-5-2018 as below. 


SCHEDULE 


Sr. No. 


Name of the President 

Elected 


Remarks (whether the seat is 
Reserved and if so for whom 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 


Raju Mohan Mohitkar 


General 


Yavatmal : 
Dated the 12th July 2018 . 


DR . RAJESH DESHMUKH , 

Collector, 
Yavatmal. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २-८ , २०१८ / श्रावण ११-१७ , शके १९ ४० 


७ 


भाग १- अ ( असा .) ( अ.वि.पु. ) म. शा . रा., अ. क्र . ६५ . 


जिल्हाधिकारी, यांजकडून 

आदेश 


क्र - अ.का.- १ - नपाप्र - कावी - ९१७-२०१८. 


महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम ५१- A (४ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , 
डॉ . राजेश देशमुख , जिल्हाधिकारी, यवतमाळ या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , झरीजामणी नगर पंचायतीच्या दिनांक २३-५-२०१८ राजी घेण्यात 
आलेल्या उपाध्यक्षाचे निवडणुकीमध्ये खालील अनुसूचित नमूद उमेदवार उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आलेले आहेत . 

अनुसूची 
अ . क्र . 

निवडून आलेल्या उपाध्यक्षाचे नाव शेरा ( जर जागा राखीव असेल तर कोणसाठी ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


जगदिश गुलाब 

गेडाम 


निरंक 


डॉ . राजेश देशमुख , 
जिल्हाधिकारी , 


यवतमाळ : 


दिनांक १२ जुलै २०१८ . 


यवतमाळ . 


भाग १- अ ( असा .) ( अ.वि.पु.) म . शा . रा ., अ.क्र . ६६ . 


BY COLLECTOR 


ORDER 


No.ak- 1 - MCA- ws - 917-2018. 


In exercise of the power vested in me under Section 51- A ( 4 ) of the Maharashtra Municipal 
Councils , Nagar Panchayats ( Vice- President Election ) Rules 1981 , I Dr. Rajesh Deshmukh , Collector, 
Yavatmal, hereby publish the name of the person who has been declared elected as Vice - President 
of the Nagar Panchayat, Zarijamni in the Election held on 23-5-2018 as below. 


SCHEDULE 


Sr. No. 


Name of the Vice President 

Elected 


Remarks (Whether the seat is 
Reserved and if so for whom ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 


Jagdish Gulab Gedam 


Nil 


DR . RAJESH DESHMUKH , 


Yavatmal : 


Collector, 


Dated the 12th July 2018 . 


Yavatmal. 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २-८ , २०१८/ श्रावण ११-१७, शके १ ९ ४० 


भाग १- अ ( असा.) ( अ.वि.पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ६७ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 

आदेश 
क्र - अ.का.- १- नपाप्र- पो.नि.- कावी -९ १ ९ - २०१८. 

महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ च्या कलम १९-(१ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
तसेच राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचे कडील पत्र क्रमांक / रानिआ / नप २०१८/ प्र.क्र .०१- का ०६ , दिनांक ५-३-२०१८ अन्वये मला प्रदान केलेल्या 
अधिकारानुसार मी , डॉ . राजेश देशमुख , जिल्हाधिकारी, यवतमाळ या प्रगटनाद्वारे , असे जाहीर करतो की , कळंब नगर पंचायतीच्या दिनांक ६-४-२०१८ 
रोजी घेण्यात आलेल्या पोट निवडणुकीमध्ये खालील अनुसूचित नमूद उमेदवार त्यांचे नावासमोर नमूद केलेल्या प्रभागामधून नगरपंचायत सदस्य म्हणून 
निवडून आले आहेत . 

अनुसूची 
निवडून आलेल्या सदस्याचे नांव प्रभाग क्रमांक शेरा ( जर जागा राखीव असेल तर कोणासाठी) 


अ . क्र . 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


अब्दुल अजीज अ.सत्तार 


४ 


सर्वसाधारण 


डॉ . राजेश देशमुख, 
जिल्हाधिकारी , 


यवतमाळ : 


दिनांक १२ जुलै ,२०१८ . 


यवतमाळ 


भाग १- अ ( असा.) ( अ.वि.पु. ) म . शा . रा., अ.क्र . ६८ . 


BY COLLECTOR 


ORDER 


No.ak - 1 - AK - MCA- By - Ele - ws -919-2018. 


In exercise of the power vested in me under sub- Section ( 1 ) of Section 19 of Maharashtra 
Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 and powers delegated by 
the State Election Commission , Maharashtra , vide letter No. SEC /MC- 2018 / CR -01- D -06 Dt. 5-3-2018 
I , Dr. Rajesh Deshmukh, Collector, Yavatmal , hereby publish the name of the person who have been 
declared as a Councillor of the Nagar Panchayat, Kalamb from the ward shown against his name in 
By - Election held on 6th April 2018 . 


SCHEDULE 


Sr. No. 


Name of the Councillor elected 


Ward No. 


Remarks (Where the seat 
is reserved , if so , for Whom) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1 


Abdul Aziz A. Sattar 


4 


General 


Yavatmal : 
Dated the12th July 2018. 


DR . RAJESH DESHMUKH , 

Collector, 
Yavatmal. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD , 
PRINTED ATGOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. , 


